राज्यातील वीज उपलब्ध नसलेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती 
शिवण्यासाठी लागणाऱ्या सुतळीगाठीची 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे 
खरेदी करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु. १६ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : (१ उद्योग उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-६, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
(२) उद्योगउर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि. २४ ऑगस्ट, २०१७. 
(३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.सामुग्री-३११९ / प्र.क्र.८९ 
/नापु-१६-अ, दि.७ सप्टेंबर, २०१९ व शुध्दीपत्रक दि.१८ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या शासकीय गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या पोत्यांचे प्रमाणिकरण 


केल्यानंतर ती शिवण्यासाठी पोती शिवण यंत्रांचा तर, वीज उपलब्ध नसलेल्या तसेच वीज उपलब्ध 


असूनही लोडशेडिंग किंवा अन्य कारणांमुळे वीज पुरवठा खंडित झाला असल्यास किंवा पोती 


शिवणयंत्रे बंद पडण्याच्या काळावधीत शासकीय गोदामांमध्ये पोत्यांचे प्रमाणिकरण केल्यानंतर ती 


शिवण्यासाठी सुतळी गाठींचा वापर करण्यात येतो. 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत खरेदी प्रक्रियेत मोठया प्रमाणात बदल He आहेत. 


शासकीय विभाग/संस्थांकडून वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 


(GeM) हे पोर्टल विकसित bos आहे. सदर पोर्टलची कार्यपध्दती, राज्य शासनास वस्तु व सेवा 


खरेदी करण्यासाठी स्विकृत करण्यास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या वाचा क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार, गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवर खरेदीसाठी 


उपलब्ध असलेल्या वस्तु व सेवांचे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरवठादार असतील तर, सदरच्या वस्तु व 
सेवांची गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदी करण्यास, खरेदी धोरण दिनांक ०१ डिसेंबर, 
२०१६ मधील परिच्छेद २.४ मध्ये नमूद केलेल्या लक्ष्यांकित विभागांना / कार्यालयांना बंधनकारक 


करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


त्यानुसार विभागाने वाचा क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या 


५५० शासकीय गोदामांसाठी ११०० शिवणयंत्रे व त्याच्या सुट्याभागांचा संच, Sth हूक व शिवण 


यंत्रांसाठी लागणारा धागा व ही खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण होऊन ती कार्यान्वीत होईपर्यंत सर्व शासकीय 
धान्य गोदामांना दोन महिने पुरेळ एवढी सुतळी गाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (Gem) या पोर्टलद्वारे 


खरेदी करून क्षेत्रीय कार्यालयांना पुरविली आहे. 


उर्वरित ज्या शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अद्यापही वीज उपलब्ध होऊ शकलेली नाही, अशा 


गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या पोत्यांच्या प्रमाणिकरणासाठी सुतळी गाठी उपलब्ध करून देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 
राज्यातील ज्या शासकीय गोदामांमध्ये अद्यापही वीज उपलब्ध झालेली नाही, वीज उपलब्ध 


असूनही लोडशेडिंग किंवा अन्य कारणांमुळे वीज पुरवठा खंडित झाला असल्यास किंवा पोती 


शिवणयंत्रे बंद पडण्याच्या कालावधीत stam परिशिष्ठ अ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्ह्यातील शासकीय 


धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या प्रमाणिकरणासाठी पुढील एक वर्षाच्या कालवधीसाठी ५,१०,९०५ 


किलो म्हणजेच १०,२१,८१० युनिटस्‌ सुतळी गाठी (५०० ग्रॅम सुतळी गाठी रु.१८०/- प्रति युनिट) 


याप्रमाणे रु.१८,३९,२५,८००/- (अक्षरी रुपये अठरा कोटी एकोणचाळीस लाख पंचवीस हजार आठरो 


फक्त) इतक्या किमतीच्या सुतळी गाठीची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या 


पोर्टलवर BOQ पध्दतीने स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास या आदेशाद्वरे शासनाची 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे सुतळी गाठी खरेदी करण्याची कार्यपद्धती 
पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे :- 


(१ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी:- 
१.१ केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर BOQ पध्दतीने ऑनलाईन निविदा 


प्रक्रियेद्वारे ही खरेदी करावयाची असल्याने, सदर प्रणालीचा वापर करण्यासाठी खालील नमूद 


अधिकाऱ्यांना जबाबदार प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी गव्हर्नमेंट ई- 


मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व बाबींची पुर्तता करणे बंधनकारक 
आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


अ.क्र. | Role in GeM Portal Responsibility in GeM Portal प्राधिकाऱ्याचे नाव व कार्यालय 
a Primary User संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेचे संनियंत्रण, | वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, 
Secondary User (Buyer) व| अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
(Consignee) यांची नोंदणी Gem | संरक्षण विभाग. 
Portal वर करणे. 
२. Secondary User | विभागाच्या वतीने सुतळी गाठी खरेदी | सह सचिव (नापु-१६ आ), अन्न 
(Buyer) करण्याची कार्यवाही करणे. नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
३. Secondary User | GeM Portal वरुन खरेदी केलेल्या | सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी व 
(Consignee) सुतळी गाठी स्विकृत करणे व त्याची । अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
पोहोच देणे. 
४. P.A.O./D.D.O. GeM वरुन खरेदी केलेल्या सामुग्रीची | लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार 
देयके नियमांनुसार १० दिवसांच्या आत | व उप सचिव कार्यालय. 
प्रदान करणे 
१.२ खरेदी करावयाच्या सुतळी गाठी या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


यांच्याकडे पोहोच करणे आवश्यक असल्याचे निविदेमध्ये स्पष्ट करावे. संबंधित जिल्हा पुरवठा 


अधिकारी, त्यांचे पत्ते व त्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुतळी गाठींची संख्या इत्यादी माहिती या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दिली आहे. ही यादी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या 
पोर्टलवर निविदेसह Upload करावी. 

(२) सुतळी गाठीची मानके (Specifications) व खरेदी प्रक्रिया: 

२.१ भारतीय मानक संस्थेकडे सुतळीसाठी iS १९१२: १९८४ या क्रमांकाची नोंदणी आहे. या 
नोंदणीसाठी सुतळीच्या वेरायटीनुसार नॉर्म्स निश्चित करण्यात आळे आहेत. उपरोक्त मानकातील 


वेरायटी क्र.२ ची Linear Density, Number of ply Breaking Load - ६८५ m/kg 3 ply; १४७९ या 
निकषाची isi चिन्हांकित सुतळीची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या पोर्टलद्वारे 800 
पध्दतीने करण्यात यावी. 

२.२ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर उपरोक्त मानकांची ।8। चिन्हांकित सुतळीचे जे 
पुरवठादार आहेत व त्यांची सन २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ या मागील लगतच्या ३ आर्थिक 
वर्षाची सरासरी उलाढाल ही किमान २ कोटी रुपये आहे, san पुरवठादारांकडून बोली 
मागविण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द करावी. निविदाकारांकडून ई-निविदा (E-Bid) प्राप्त झाल्यावर 
सहभागी झालेल्या ग्राह्य निविदाकारांकडून ते अधिकृत पुरवठादार असल्यास त्यांना उत्पादक कंपनीने 


अधिकृत वितरक नेमल्याबाबतचे प्राधिकारपत्र, उत्पादक ISO प्रमाणपत्र धारक असल्यास त्याची वैध 
पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


प्रत, उत्पादक निविदाकार असल्यास त्याच्या iS) मानकाची वैध प्रत अथवा निविदाकार हा अधिकृत 
वितरक असल्यास त्यांनी त्यांच्या उत्पादकाच्या |S) मानकाची वैध प्रत, तसेच सन २०१८-१९, २०१९- 


२० आणि २०२०-२१ या मागील 3 वर्षांची आर्थिक उळाढाल दर्ठाविणारे प्रमाणित लेखा परिक्षण अहवाळ 


निविदेसह सादर करावेत. 


(३) SMR रक्‍कम :- 
३.१ खरेदीच्या प्रकारानुसार इसारा रक्‍कम पुढील प्रमाणे असेल - 


(रुपये) 

अयो. निविदेचा प्रकार खरेदीची (निविदेची) एकूण किमत | इसारा रक्‍कम 
7 490,204 किलो म्हणजेच | रु. 92,38, 24,C00/- एकुण खरेदी 
१०,२१,८१० युनिटस्‌ (Gem किंमतीच्या २ टक्के 


Portal वर पर युनिट म्हणजे ५०० 
ग्रॅम सुतळी गाठी रु.१८०/- प्रति 
युनिट) 


३.२ इसार्‍्याची रक्‍कम गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (Gem) कार्यप्रणालीमध्ये विहित केल्यानुसार जमा 
करावी. 


३.३ ज्यांनी इसारा रक्‍कम भरलेली असेल, त्यांना ऑनलाईन खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग घेणे बंधनकारक 


आहे, खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग न घेतल्यास त्यांची SARA संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 
३.४ विनिदिष्टीत केलेल्या इसारा रक्कमेपेक्षा कमी रक्‍कम भरणाऱ्या पुरवठादारास अपात्र ठरवून 


भरलेली संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 


३.५ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (eM) या पोर्टलद्वारे पुरवठादार निश्चित झाल्यावर न्यूनतम 
पुरवठादारा व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व पुरवठादारांची इसारा रक्‍कम पोर्टलवरील तरतुदीनुसार 


परत करण्यात यावी. 


३.६ शासकीय मंडळ /महामंडळ/उपक्रमांना तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांतर्गत वरील वस्तुंसाठी 
नोंदणीकृत असलेल्या उत्पादक व पुरवठादार यांना निविदेमध्ये निविदा शुल्क व बयाना रक्‍कम 


भरण्यापासुन सुट देण्यात यावी. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ / महासंघ हे वगळता 


इतर नोंदणीकृत पुरवठादारांना उत्पादकाकडून अधिकृत विक्रेता असल्याचे प्राधिकार पत्र सादर 
करणे आवश्‍यक राहील अथवा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरील तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


(४) 
४.१ 


४.२ 


(५) 


अनामत रक्‍कम (Security Deposit):- 
पुरवठादारास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.६ मधील तरतूदीनुसार खरेदी मुल्याच्या 3 % 
अनामत रक्‍कम करारनाम्यासोबत धनाकर्षाद्वारे गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरील 


तरतुदीनुसार वित्तीय सछ़ागार व उपसचिव यांचे नावे जमा करावी लागेल. 
अनामत रकमेवर कोणतेही व्याज देय राहणार नाही. तसेच, पुरवठादाराने करारातील 
कोणत्याही अटीचा भंग केल्यास अनामत रक्‍कम जप्त करण्यात येईल व त्याचे नाव काळ्या 


यादीत टाकण्यात येईल. 


पुरवठा कालावधी : 
यशस्वी पुरवठादारास ६० दिवसांच्या कालावधीत या सुतळी गाठीचा पुरवठा संबंधित जिल्हा 


पुरवठा कार्यालयांना स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे. 


(६) 
&.9 


६.२ 


पुरवठादार व खरेदीदारांची जबाबदारी:- 
जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत 


त्याबाबतचे प्राधिकारपत्र सादर करावे लागेल. 
उपरोक्त परिच्छेद (२) मध्ये नमुद केलेल्या मानकानुसार IS! चिन्हांकित सुतळीचा पुरवठा करणे 


बंधनकारक आहे. 


६.३ सुतळी गाठी खराब / तुट असल्याचे आढळून आल्यास त्यास पुरवठादार स्वत: जबाबदार राहील. 


६.४ 


खराब सुतळी बदळून न दिल्यास अथवा तुट भरुन न दिल्यास त्याची रक्‍कम अदा करावयाच्या 


देयकातून कपात करुन घेण्यात येईल. 

पुरवठादाराने डिलीव्हरी दिल्यानंतर, डिलीव्हरी चलनावर सुतळी गाठी ताब्यात घेणाऱ्या 
गोदामपाल/ गोदाम व्यवस्थापक यांच्या सही शिकक्‍्क्यानंतर डिलीव्हरी चलनावर जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/ सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी प्रति स्वाक्षरी 
करुन शिक्का मारावा. संबंधित गोदामपाल/गोदाम व्यवस्थापक यांनी सुतळी गाठी 
आय.एस.आय.मार्क दर्जाची असल्याबाबत व ६० किलो वजनाची असल्याबाबत खातरजमा 


करुन परिशिष्ट-ब मध्ये विहित केल्यानुसार प्रमाणपत्र द्यावे. 

उपरोक्त ४.४ प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी यांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर वस्तु प्राप्त झाल्याबाबतची 
आव्यक ती नोंद करावी. त्यानंतर देयक प्रदानासाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


पोर्टलवरील मुदत विचारात घेऊन, लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय यांनी 
देयके अदा करावीत. 


६.६ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरील कार्यपद्धतीनुसार Gem पोर्टलवर निविदा 


निश्चित झाल्यानंतर tard निविदाकारास अटी व adhe online contract पाठविण्यात येत 


असल्याने यशस्वी पुरवठादारासोबत वेगळ्याने करारनामा करण्याची आवश्‍यकता नाही. 
(७) पुरवठ्यास विलंब झाल्यास करावयाची कार्यवाही :- 
७.१ विलंब शुल्काच्या आकारणीबाबत भांडार खरेदी नियमावलीच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या 


शासन निर्णयातील परिशिष्ट-४(अ) मध्ये दर्शविल्यानुसार मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 


नसल्यास प्रती हप्ता विलंबास ५८ टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा १० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 


विलंब शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. तसेच मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 


असल्यास प्रती हप्ता विलंबास % टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा ५ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 


विलंब शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. पुरवठयास विलंब झाल्यास सदर 


तरतूदीनुसार पुरवठादाराच्या देयकातून विलंब शुल्क वसूल करण्यात येईल. 
७.२ पुरवठादाराने विहित मुदतीत पुरवठा न केल्यामुळे स्थानिकरित्या सुतळीची खरेदी करावी 


लागल्यास किंमतीतील तफावतीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या देयकातून वसूल करण्यात येईल. 


(¢) ०॥8 contract मधील तरतूदीसंदर्भात वाद विवाद व अपिल:- 
online contract मधील अटी व शरर्तीसंदर्भात तसेच दंड, वसूली इ. संदर्भात पुरवठादार निर्णय 


दिल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसात शासनाकडे कडे दाद मागू Mos. शासनाने दिलेला निर्णय 


अंतिम राहील आणि तो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक राहील. FASTIN online contract संपल्यानंतर 


जास्तीत जास्त ६ महिन्यात त्यातील तरतूदीसंदर्भात दाद मागू शकेल. 


(९) याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वित्तीय सछ़ागार व 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून मागणी क्रमांक एम-४, "४४०८ अन्न 


साठवणूक व वखार साठवणूक व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, मुख्य लेखाशिर्ष (०२)(१०) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेखालील मुंबई शहर अन्नधान्य खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च (अनिवार्य), ४४०८ 


०३२६, या SUR खाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


(१०0 सदर शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रवका- 
१०९८/५६७/प्र.क्र.२३३८/नापु-१२, दि.३० नोव्हेंबर, १९९८, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-२, उपविभाग-४, अ.क्र.१५ व २७ प्रमाणे प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा 
वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(११ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०११३१७०१४८८५०६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sudhir Deodatta 
Tungar ine 

(सुधीर तुंगार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 


) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

) विकास आयुक्‍्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
संचाळक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त, कार्यालय 


£33) 


S 


(३ 


vo 


qo) ud जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
99) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
१३) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 
१४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१७)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१८)महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, ळेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय सछ़ागार 
व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२०) वित्त विभाग ( व्यय १०, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२२) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


ना.पु.१६-अ, दिनांक : १३ जानेवारी, 2022 सोबतचे सहपत्र) 
परिशिष्ट-अ 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ 


सुतळी गाठींचा पुरवठा करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालये व त्यांना पुरवठा करावयाच्या सुतळी 
गाठींचा तपशील दर्शविणारा तक्ता 


अनु. क्षेत्रीय कार्यालय पुरवावयाच्या । पुरवावयाच्या सुतळी गाठींची | GeM वर yoo ग्रॅ.सुतळी 

क्र. सुतळीची संख्या | संख्या (६० किलोचा एक बेल | चे १ युनिट याप्रमाणे 

(किलो मध्ये) याप्रमाणे) एकूण युनिटसची संख्या 
१ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे ८१९३ १३६.५५ १६३८६ 
२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर १९७९३ ३२९.८८ ३९५८६ 
3 | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड १९६८२ ३२८.०३ ३९३६४ 
४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरी १२८८१ २१४.६८ २५७६२ 
५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिधुदुर्ग ७६०९ १२६.८१ १५२१८ 
६ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक २०७६० ३४६ ४१५२० 
७ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव १५८१६ २६३.६ ३१६३२ 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, धुळे १६३७४ २७२.९ ३२७४८ 
९ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नंदुरबार ३०६० ५१ ६१२० 
१० | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर ३१७६३ ५२९.३८ ६३५२६ 
११ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे ७००० ११६.६६ १४००० 
१२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा १८२७८ ३०४.६३ ३६५५६ 
१३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सांगली १७९२० २९८.६६ ३५८४० 
१४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर २०७७४ ३४६.२३ ४१५४८ 
१५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, कोल्हापूर १०९२० १८२ २१८४० 
१६ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, औरंगाबाद २७७८६ ४६३.१ ५५५७२ 
१७ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड २३२८२ ३८८.०३ ४६५६४ 
१८ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जालना १७४५७ २९०.९५ ३४९१४ 
१९ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी १५६४६ २६०.७६ ३१२९२ 
२० | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद १५०५० २५०.८३ ३०१०० 
२१ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, लातूर २१०२६ ३५०.४३ ४२०५२ 
२२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड २५७०० ४२८.३३ ५१४०० 
२३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली १०९९२ १८३.२ २१९८४ 
२४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अमरावती २७३७३ ४५६.२१ ५४७४६ 
२५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम १२४५५ २०७.५८ २४९१० 
२६ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला ५००० ८३.३३ १०००० 
२७ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बुलढाणा २०४० ३४ ४०८० 
२८ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ २४८२४ ४१३.७३ ४९६४८ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


२९ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर ९२०० १५३.३३ १८४०० 
३० | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वर्धा ३००० ५० ६००० 
३१ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा ११६६८ १९४.४६ २३३३६ 
३२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गोंदिया ५००० ८३.३३ १०००० 
३३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर १९६१९ ३२६.९८ ३९२३८ 
३४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली २९६४ ४९.४ ५९२८ 
एकूण ५१०९०५ ८५१५.०८३ १०२१८१० 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ना.पु.१६ अ 


परिशिष्ट-ब 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६८/ 
ना.पु.१६-अ, दिनांक : १३ जानेवारी, २०२२ मधील परिच्छेद ६.४ नुसार द्यावयाचे प्रमाणपत्र) 


प्रति, 


वित्तीय सछ़लागार व उप सचिव, 

वि.स. व उ.स. कार्यालय, गो.ते.रूग्णालय परिसर, 
नवीन मंत्रालय, इमारत, ८ वा मजला, लो.टि. मार्ग, 
मुंबई- YOO ००१ 


विषय :- सुतळी गाठी जिल्ह्यासाठी प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणेबाबत. 
संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११९/प्र.क्र. ७६/ना.पु.१६-अ 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२२ 


महोदय, 
प्रमाणित करण्यात येते की, मेसर्स -------------------------------- यांचेकडून 


या कार्यालयास दिनांक ------ रोजी ६० किलो वजनाची एक गाठ याप्रमाणे ------ इतक्या 


सुतळी गाठी सुस्थितीत प्राप्त झाल्या आहेत. सदरची सुतळी गाठी आय.एस.आय. मार्क दर्जाची 


असल्याबाबत खात्री करण्यात आली आहे. करीता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. 


दिनांक : स्वाक्षरी/- 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


गोल शिक्का 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


